प्रशासकीय मान्यता 


सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, नंदुरबार 
विभाग, नंदुरबार या कार्यालयाच्या नवीन 
इमारतीचे बांधकाम करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.सीएचसी-१७२३/१०७४/(प्र.क्र.२७१/२३)/का-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० सप्टेंबर,२०२४ 


संदर्भ :- १. धर्मादाय आयुकत कार्यालयाचे पत्र क्र.मालमत्ता शाखा/४१२५/२३, 
दि.०४/०८/२०२३. 
२. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१६२३/प्र.क्र.१३७/का-१३ 
दि.३०/०७/२०२४. 
प्रस्तावना :- 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, नंदुरबार विभाग, नंदुरबार या कार्यालयासाठी 
नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाबाबतचा प्रस्ताव धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. १ च्या पत्रान्वये सादर केला होता. “विधि व न्याय विभागांतर्गत 
कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम” या नवीन योजनेस संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, नंदुरबार विभाग, नंदुरबार या 
कार्यालयासाठी नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकाम प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 


सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, नंदुरबार विभाग, नंदुरबार या कार्यालयाच्या नवीन 
प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाकरिता रु.१२,५९,९८,०००/-(रुपये बारा कोटी एकोणसाठ लक्ष 
AGI हजार फक्त) इतक्या खर्चास ( परिशिष्ट “अ” येथे जोडलेल्या Recapitulation sheet 
नुसार) खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तू 
विशारदांकडून मंजूरी घेवूनच बांधकाम सुरु करावे. 

२) परिशिष्ट “अ” येथे नमूना अंदाजपत्रक असल्याने या कामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना धर्मादाय सह आयुक्‍त,नाशिक यांच्या सहमतीने तरतुदी 
अंतिम करण्यात याव्यात. 


३) ढोबळ स्वरुपात असलेल्या तरतुदींबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्र करुनच काम हाती 
घ्यावे. 
8) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या 
निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
५) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 
६) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था / प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी. 
७) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, दिनांक 
७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, या दृष्टीने विशोष 
दक्षता घेण्यात यावी. 
१०) अंदाजपत्रकीय कामात बदल होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
११) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर कामाच्या 
व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नयेत. 
१२)नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा झाल्यास, 
याबाबत लेखी आदेशा प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर कामांना मंजूरी घेण्याची 
कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तसेच अन्य संबंधित 
अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 
३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९- सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, 
०१-कार्यालयीन इमारती, ०५१-बांधकामे, (२९) विधि व न्याय विभागांतर्गत कार्यालयीन इमारतींचे 
बांधकाम, (२९) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४०५९३२२३) ५३-मोठी बांधकामे, (२९) (०२) आस्थापना 
खर्च (कार्यक्रम) (४०५९३२३२) ६३-आंतरळलेखा हस्तांतरणे, २९(०३) हत्यारे व संयंत्रे खर्च (कार्यक्रम) 
(४०५९३२४१) ६३-आंतरलेखा हस्तांतरणे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर नियतव्ययातून खर्ची टाकण्यात 
यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 
४. हे area, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५८/२०२३/इमा-२. 
दि.०१/०९/२०२३ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०,इमा-२, 
दि.२५/०९/२०१९ अन्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी दिलेल्या 
तांत्रिक मान्यतेनुसार तसेच नियोजन विभाग परिपत्रक क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/भाग-१/का-१४६१, 
दि.११ जून २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागास असलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभाग शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२ दिनांक २०/०९/२०१९ सोबतच्या 


पिक 


2 


परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १ 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४(१) अनुसार, प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०९३०१६०७२३६११२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANISHA ANIL KADAM 


MANISHA ANIL फा 


१8९ al 
(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर नि उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


) धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-दोन, मुंबई/नागपूर, 
३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक, 
) 
) 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नाशिक, 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदुरबार (मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे 
यांच्यासह), 
) उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदुरबार, 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, नंदुरबार, 
) 
) 


(३ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
९) वित्त विभाग /व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
० नियोजन विभाग, १४४३, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, 
99) कक्ष अधिकारी, का.१३ व २३,२४,२५ विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
१२) निवडनस्ती / संग्रहार्थ, का-१७ 


Sheet 


TIPaPOUES "gy" 


Name of the Department : Law and Judiciary Department 


Name of Work : Construction of Public Trust Registration Office at Nandurbar Dist- Nandurbar. 


= Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
No. Rs Per 
(Sqmt./Meter/LumpSum Component Wise | Total 
(A) |ESSENTIAL ITEMS (Components 
1 |Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
First Floor 1105.51 5१. M 28,000 30,954,280 
Total B.U.A. = 2437.78 Sub Total (1) 68,257,840 
2 |Electrification Internal 5% of (a) 3,412,892 
External ——— 6% of (a) 4,095,470 
Fire Fighting Arrangements etc. 1,000,000 
3 |Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) Sub Total (3) 3,412,892 
4 |Furniture 2437.78x70%=1706 Sq.m 1706.00}Sq. M 5000 Sub Total (4) 8,530,000 
Sub Total (A) 88,709,094 
Compound Wall & gate LS 4,000,000 
Approach Roads —— LS 2,500,000 
Landscaping & Gardening LS 200,000 
Flagpost, Parking — LS 1,500,000 
Sub Total (B) 8,200,000 
Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(4)+(B) 96,909,094 
(C) |OPTIONAL ITEMS 
Rain Water Harvesting | 
Water Main Storage | 
2,500,000 
Project Cost (P)= (A) + (B) + (C) 99,409,094 
(D) |PROVISIONS 
(i) Contingencies 4%on (sub total 2,730,314 
(ii) GST 18% on (P) 17,893,637 
(iii) Price Escalation 5% on (P) 4,970,455 
(iv) Labour Insurance 1% on (P) 994,091 
Sub Total (D) 26,588,496 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 125,997,591 
Say Rs. Lakhs 1259.98 


PLINTH AREA RATES FOR 
Bldg Proper Cost 
Elect. Work 
Water Supply 
Furniture 


> ८० ॥७ — 


= Rs 28,000 /Sqm 
— Rs 3,490 /Sqm 
‘= Rs 1,400 /Sqm 
= Rs 5,000 /Sqm 


TRowaryy TET TOO GI TOG ee 


TTS vive Tog 


Page 1 


